“किंमत संनियंत्रण कक्षांचे बळकटीकरण करणे 
(Strengthening of Price Monitoring Cell)” या 
900% केंद्रपुरस्कृत योजने अंतर्गत” एकोणीस 
बाजारभाव संकलन केंद्रांसाठी मंजूर निधीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 
शासन निर्णय क्र.सांख्यिकी-२०२३/प्र.क्र.१२२/नापु-२५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ०८ ऑगस्ट, २०२३. 


वाचा :-१.केंद्र शासनाचे पत्र क्र.1-१०/१०/२०१९-२॥॥७ Section, दिनांक १९ ऑगस्ट, २०२१ 
मार्गदर्शक सूचना. 
२.केंद्र शासनाचे पत्र क्र. F.No. T-90/24/209¢-PMC, दिनांक:- ०४ जुले, २०२३. 


प्रस्तावना :- 


“किंमत संनियंत्रण कक्षाचे बळकटीकरण (Strengthening of Price Monitoring Cell)” या 
१००% केंद्रपुरस्कृत योजनेअंतर्गत (Planned Scheme) बाजारभाव संकलन केंद्रांनी संकलित केलेले 
बाजारभाव तत्परतेने पाठविण्यासाठी तसेच संनियंत्रण कक्षाचे बळकटीकरण/ दर्जा सुधारण्यासाठी केंद्र 
शासनाच्या (Strengthening of Price Monitoring Cell) दिनांक १९ ऑगस्ट, 2029 च्या सुधारित मार्गदर्शक 
सुचनानुसार राज्यातील प्रत्येक बाजारभाव संकलन केंद्रांसाठी कंत्राटी तत्वावरील डाटा एंट्री ऑपरेटर (Data 
Entry Operator) ची नेमणूक करणे आणि स्मार्ट फोन व सिमकार्ड/ डाटा कार्ड खरेदी करणे, यासाठी केंद्र 
शासनाकडून निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. सदर तरतूदीनुसार पुढील शासन निर्णयाप्रमाणे सदर 
योजनेअंतर्गत बाबनिहाय तरतूद उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 


१. केंद्र शासनाच्या संदर्भ क्र. २ येथील पत्रान्वये “किंमत संनियंत्रण कक्षांचे बळकटीकरण करणे” 
या योजने अंतर्गत राज्यातील मुंबई, नागपूर, पुणे, नाशिक, धारणी-अमरावती, माणगाव-रायगड, लातूर, 
अकलूज-सोलापूर, राहुरी-अहमदनगर, खुलताबाद-औरंगाबाद, चंद्रपूर, कराड-सातारा, आर्णी-यवतमाळ, 
कणकवली-सिंधुदुर्ग, जळगाव, इस्लामपूर- सांगली, परतूर-जालना, अकोला व गोंदिया येथील एकोणीस 
बाजारभाव संकलन केंद्रांसाठी सन २०२१-२२, सन २०२२-२३ व सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या 
कालावधीसाठी परिशिष्ट “अ” नुसार बाबनिहाय एकूण रुपये ८७,७४,०००/- (अक्षरी रुपये सत्त्याऐंशी लाख 
चौर्‍याहत्तर हजार फक्त) इतके वित्तीय सहाय्य मंजूर केले असून खर्च करण्यास मंजूरी दिली आहे. सदर निधी 
संबंधितांना वितरीत करण्याची कार्यवाही “Single Nodal Agency (SNA)” वित्तीय सल्लागार व उपसचिव, अन्न, 
नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग या कार्यालयामार्फत बाबनिहाय वितरीत करण्यासाठी मान्यता या शासन 
निर्णयान्वये देण्यात येत आहे. उक्त खर्च खालील लेखाशिर्षातर्गत मंजूर असलेल्या तरतूदीतून करण्यात यावा. 

मागणी क्रमांक एम-२, २४०८ अन्न, साठवण व वखार, 

०१, अन्न, १०१, प्रापण व पुरवठा, (०४) (०६) किंमत नियंत्रण कक्षाचे बळकटीकरण 

(१००% केंद्र हिस्सा) (कार्यक्रमांतर्गत) २४०८ ०६९२, 

३३, अर्थसहाय्य. 


शासन निर्णय क्रमांकः सांख्यिकी-२०२३/प्र.क्र.१२२/नापु-२५ 


२. केंद्र शासनाच्या दिनांक १९ ऑगस्ट, २०२१ रोजीच्या मार्गदर्शक सूचनेप्रमाणे, वित्तीय सल्लागार 
व उपसचिव कार्यालय, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांनी नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक, 
नागरी पुरवठा, मुंबई, तसेच जिल्हा पुरवठा अधिकारी व अन्नधान्य वितरण अधिकारी यांचे अंतर्गत संबंधित 
बाजारभाव संकलन केंद्रांना वितरीत करण्यात आलेल्या निधीपैकी खर्च करण्यात आलेल्या TIS आधारे, 
निर्धारित कालावधीत विहित स्वरुपात उपयोगिता प्रमाणपत्र जी.एफ.आर. २०१७ (GER २०१७) तसेच विहित 
स्वरुपात आर्थिक प्रगती प्रमाणपत्र (Financial Progress Certificate, Annexure-lll) केंद्र शासनास व राज्य 
शासनास सादर करणे बंधनकारक आहे. 

३. वित्तीय सल्लागार व उपसचिव कार्यालय, नियंत्रक शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा 
मुंबई तसेच संबंधित जिल्हा पुरवठा अधिकारी व अन्नधान्य वितरण अधिकारी यांनी केंद्र शासनाच्या दि. १९ 
ऑगस्ट,२१ रोजीच्या मार्गदर्शक सूचनेप्रमाणे परिच्छेद क्र. ३.२ मधील अटी व शर्तीचे काटेकोरपणे पालन 
करणे बंधनकारक आहे. 

४. वित्तीय सल्लागार व उपसचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांना असे 
निर्देश देण्यात येत आहेत की, केंद्र शासनाने मंजूर केलेले डाटा एंट्री ऑपरेटर यांचे मानधन व सिमकार्ड/ 
डाटा कार्ड ची रक्‍कम माहे मार्च-२०२४ पर्यंत वितरीत केली आहे. सदरची रक्‍कम संबंधित केंद्रांना माहे 
जुले-२०२३ पर्यंत पूर्ण अदा करण्यात यावी व माहे मार्च-२०२४ पर्यंत प्रतिमाह प्रमाणे संबंधित जिल्हा पुरवठा 
अधिकारी किंवा अन्नधान्य वितरण अधिकारी यांच्या खात्यावर वितरीत करण्यात यावी. तसेच 
महालेखापाल कार्यालयांशी खर्चाचा ताळमेळ, विहीत कार्यपध्दतीचे पालन करुन त्याबाबतचा अहवाल 

केंद्र शासनास व राज्य शासनास सादर करावा. 

4. सदरील आदेश वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ मधील भाग पहिला, 
उपविभाग-१, अनुक्रमांक ६, नियम क्र. ४०(१ मधील तरतुदीनुसार प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन करण्यात येत आहे. 

६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~=www.maharashtra.gov.in या संकेत 


स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०८०८१२०८५१७२०६ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


Digitally signed by NETRA PRASHANT MANKAME 
GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=FOOD CIVIL 


IN, 

N ET R A P R A S H A N T SUPPLIES AND CONSUMER PROTECTION DEPARTMENT, 

2.5.4.20=19e4a6ac47 1ded0614da7ea31c20099ea47 1d8436dcf 
)2९063873203, p 
INumber=C3DA775EEDF3E67 1 70F45DF66FSDEACS16COB 

M A N KA M E OAB689DA4176D3BEBB60CCAD385, cn=NETRA PRASHANT 
MANKAME, 
Date: 2023.08.08 12:10:54 +05'30' 


(नेत्रा मानकामे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक, नागरी पुरवठा, मुंबई. 
२. उप आयुक्त (पुरवठा), नागपूर/ पुणे/ नाशिक/ औरंगाबाद/ कोकण/ अमरावती. 
३. अन्नधान्य वितरण अधिकारी, नागपूर/ पुणे/ सोलापूर. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सांख्यिकी-२०२३/प्र.क्र.१२२/नापु-२५ 


जिल्हा पुरवठा अधिकारी, नाशिक/ अमरावती/ रायगड/ लातूर/ नागपूर/ पुणे/ सोलापूर/ 
अहमदनगर/ औरंगाबाद/ चंद्रपूर/ सातारा/ यवतमाळ/ सिंधुदुर्ग/ जळगाव/ सांगली/ जालना/ 
अकोला/ गोंदिया. 

वित्तीय सल्लागार व उपसचिव, अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई, उचित 
कार्यवाहीसाठी. 

महालेखापाल १/ 2, (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 

महालेखापाल १/ 2, (लेखापरीक्षा), मुंबई/ नागपूर. 

संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासकीय भवन, ५ वा मजला, मुंबई. 


. वरिष्ठ जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक/ अमरावती/ रायगड/ लातूर/ नागपूर/ पुणे/ 


सोलापूर/ अहमदनगर/औरंगाबाद/ चंद्रपूर/ सातारा/ यवतमाळ/ सिंधुदुर्ग/ जळगाव/ सांगली/ 
जालना/ अकोला/ गोंदिया. 


. अवर सचिव (कार्या-१४७५), नियोजन विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२. 
१२. 
१३. 


कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प-१६), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
निवड नस्ती (नापु-२५). 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सांख्यिकी-२०२३/प्र.क्र.१२२/नापु-२५ 


परिशिष्ट “अ 


बाब (Component) प्रति बाजारभाव प्रति नग/ बाजारभाव संकलन केंद्रांची 
संकलन केंद्रास | व्यक्‍ती मंजूर संख्या (नावे) 
मंजूर संख्या निधी (रुपये) 


एकूण निधी (रुपये) 


a. ee २ ३ 11 ४] 


(अ) अनावर्ती खर्च (२ वर्षातून एकदा) 


१ स्मार्ट फोन १ १०,०००/- | १५ (धारणी-अमरावती, 
माणगाव-रायगड, लातूर, 
अकलूज-सोलापूर, राहुरी- 
अहमदनगर, खुलताबाद- 
औरंगाबाद, चंद्रपूर, कराड- 
सातारा, आर्णी-यवतमाळ, 
कणकवली-सिंधुदुर्ग, जळगाव, 
इस्लामपूर- सांगली, परतूर- 
जालना, अकोला व गोंदिया) 


१,५०,०००/- 


एकूण (अ) 


१,५०,०००/- 


(ब) आवर्ती खर्च (प्रत्येक वर्षासाठी) 


१) सिमकार्ड/ डाटा १ ६,०००/- | १९ (मुंबई, नागपूर, पुणे, 
कार्ड नाशिक, धारणी-अमरावती, 
माणगाव-रायगड, लातूर, 
अकलूज-सोलापूर, राहुरी- 
अहमदनगर, खुलताबाद- 
औरंगाबाद, चंद्रपूर, कराड- 
सातारा, आर्णी-यवतमाळ, 
कणकवली-सिंधुदुर्ग, जळगाव, 
इस्लामपूर- सांगली, परतूर- 
जालना, अकोला व गोंदिया) 


१ 9 9 & > ०० ०/ न 


२) कंत्राटी कर्मचारी १ २४००० — १२ | १९ (मुंबई, नागपूर, पुणे, 

(डाटा एंट्री ऑपरेटर) महिने = नाशिक, धारणी-अमरावती, 
यांचे मानधन २,८८,०००/- । माणगाव-रायगड, लातूर, 
अकलूज-सोलापूर, राहुरी- 
अहमदनगर, खुलताबाद- 
औरंगाबाद, चंद्रपूर, कराड- 
सातारा, आर्णी-यवतमाळ, 
कणकवली-सिंधुदुर्ग, जळगाव, 
इस्लामपूर- सांगली, परतूर- 
जालना, अकोला व गोंदिया) 


८४,४८,०००/- 


एकूण (ब) 


८६,२४,०००/- 


एकूण (अ) -- (ब) 


८७,७४,०००/- 


(अक्षरी रुपये MULAN लाख चौर्‍याहत्तर हजार फक्त) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्र.सांख्यिकोी-२०२३/प्र.क्र. १२२/नापु-२५, दिनांक : ०८ ऑगस्ट, २०२३ 


“किंमत संनियंत्रण कक्षांचे बळकटीकरण करणे (Strengthening of Price Monitoring Cell)” 
या १००% केंद्रपुरस्कृत योजने अंतर्गत निधीबाबतचे विवरणपत्र. (३९ मार्च-२०२४ पर्यंत) 


परिशिष्ट “अ* 


कंत्राटी कर्मचारी 
अनावर्ती खर्च | आवती खर्च डाटा एंट्री 
(२ वर्षातून (प्रत्येक ऑपरेटर यांचे 
एकदा) स्मार्ट | वर्षासाठी) मानधन (रु. 
सिमकार्ड/ डाटा | २४००० > ९२ 
महिने = 
२,८८,०००/-) 


नर्कर [eae ० 


बाजारभाव संकळन | महिन्या पासून 
केंद्राचे नांव लागू 


२० महिने 


q 
an 
E 


4 4 


4 
ry 


२ 
:3 
v 


लर नन 
rae [ron 
mar २०२३ ९५ मने 
amare [ro 
a 
“ 


Grant Total :- ८४४८००० ८७७४००० 


अक्षरी रुपये AAT लाख चौरयाहत्तर हजार फक्त. 


९* 


१२ 
१३ 
श्ठ 
gu 


टिप्प :- सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षा मध्ये मुंबई, नागपूर, पुणे व नाशिक केंद्रांसाठी हॅंड हल्ड डिवाइस विथ जिओ टॅगिंग फॅसिलिटी 
अनावती खर्च (५ वर्षातून एकदा) देण्यात आला आहे. 


